राष्ट्रीय wat अभियान अंतर्गत 
मंजूर हरताळा गाव समुहासाठी 
दुस-या टप्याकरीता उणिवा 
निवारण निधी (ccr) वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२१/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
मुंबई- ९४०० ००१ 
तारीख: १९ जुलै, २०२२ 


वाचा- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दिनांक ४ एप्रिळ, २०२२ 


प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाच्या दिनांक १४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात सुरु 
असलेल्या इयामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुरबन अभियानांतर्गत पहिल्या टप्यातील हरताळा गावसमूह, 
जिल्हा जळगाव या गावसमृहाच्या विकासासाठी संबंधित जिल्हयाळा उणीवा निवारण निधीचा 
(सीजीएफ) दुस-या टप्याकरीता आहरित करुन वितरित करावयाच्या लेखाशिर्ष २५१५२५३९ ( केंद्र 
हिस्सा ६०%) रुपये ०.९० कोटी व लेखाशिर्ष २५१५२५४८ राज्य हिस्सा (४०%) ०.६० कोटी असे एकूण 
रुपये १.५० केटी रक्‍कम निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सदर शासन निर्णयान्वये श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय eras अभियानांतर्गत पहिल्या 
टप्यातील हरताळा गावसमूह, जिल्हा जळगाव या गावसमूहाच्या विकासासाठी संबंधित जिल्हयाला 
उणीवा निवारण निधीचा (सीजीएफ) दुस-या टप्याकरीता आहरित करुन वितरित करावयाच्या 
लेखाशिर्ष २५१५२५३९ (केंद्र हिस्सा ६०%) रुपये ०.९० कोटी व लेखाशिर्ष २५१५२५४८ राज्य हिस्सा 
(४०%) ०.६० कोटी असे एकूण रुपये 9.40 केटी रक्‍कम निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 
(B.D.S.) राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुर्बन अभियान यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर (आहरण व संवितरण अधिकारी) यांचेकडे वितरित 
करण्यात येत आहे. सदरचा निधी आहरित करून राष्ट्रीय रुरबन अभियानाच्या राज्यस्तरीय 
खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. सदरचा निधी खाली नमूद केल्यानुसार लेखाशीर्षामधून आहरित 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२१/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 


केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
लेखाशीर्ष वितरीत लेखाशीर्ष वितरीत 
करावयाची करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
मागणी क्रमांक एल-३, ०.९० कोटी | मागणी क्रमांक एल-३, ०.६० कोटी 
२५१५, इतर ग्रामिण विकास २५१५, इतर ग्रामिण विकास 
कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात 
नागरी सुविधा निर्माण करणे, नागरी सुविधा निर्माण करणे, 
(०० (09) राष्ट्रीय रुरबन (00) (०२)राष्ट्रीय रुरबन अभियान 
अभियान- गाव समुहाचा विकास गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) 
(कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० %) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
(कार्यक्रम) (२५१५ २५४८) 
(२५१५ २५३९) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), 
एकूण निधी (रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष) रु. १.५० कोटी 


२. शासन निर्णय दिनांक ०७ जुले, २०१७ अन्वये राष्ट्रीय रुर्बन अभियानासाठीचा वितरीत 
करण्यात येणा-या निधीसंबंधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांना आहरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार त्यांचेकडे अर्थ संकल्पीय वितरण प्रणाली 
वर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


३. वर नमुद केल्याप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्याची रक्‍कम रुपये १.५० कोटी मात्र कोषागारातून 
आहारित करणे करिता आहरण अधिकारी यांना सदरची रक्‍कम कोषागारातून आहरित केल्यानंतर 
या विभागाच्या राष्ट्रीय रुर्बन अभियानाच्या राज्यस्तरावर उघडण्यात आलेल्या खालील बचत 
खात्यात जमा करण्यात यावे. 


बँकेचे नांव व शाखा खात्याचा क्रमांक खात्याचे नांव NEFT/IFSC Code 
बँक ऑफ ARIK, | ६०२४२९९०९२४ रुरबन मिडान | ॥॥॥॥-8०००१३८८ 
शाखा- मंत्रालय, मुंबई. महाराष्ट्र 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च 
करण्यात यावे, अन्यथा वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल. तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ मधील अटी व $इातींची पूर्तता विहित 
कालावधीत पूर्ण करण्याची व सदरचा निधी वितरीत करुन खर्च करण्याची प्रक्रीया विहित 
कालावधीत पूर्ण करण्याची खबरदारी उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुरबन अभियान 
यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२१/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 
त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर YEH. १.५ कोटी चा खर्च- 9) मागणी क्रमांक एल-३, २५१५, इतर ग्रामिण विकास 
कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, (००) (०१) राष्ट्रीय रुरबन अभियान- 
गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) (२५१५२५३९) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर), या लेखाशीर्षाखाली रु. ९०,००,०००/- (रुपये नव्वद लाख फक्त) व २) मागणी क्रमांक 
एल-३, २५१५, इतर ग्रामिण विकास कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, 
(००) (०२)राष्ट्रीय रुर्बन अभियान गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
(२५१५२५४८) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली रु. ६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
साठ लाख फक्त) याप्रमाणे या लेखाशीर्षांसाठी सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


७. सदरचा शासन निर्णय अनापचारीक संदर्भ क्र ४७७/व्यय-१५ दिनांक १५.७.२०२२ वर प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरुन सदर लेखाशिर्षातर्गत खर्च ३१-सहायक अनुदानाखाली असल्याने यापूर्वी 
गावसमूहांना वितरीत करण्यात आलेलया निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या 
अटीअधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक ताक २०२२०७१९१२२३२२८२९२० असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ghansham Jibhau 


Jadhav 
h a N S h a MN DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Rural Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ह 2.5.4.20=914f966ddb6386e4d7e8470d42c7 
I h a U 8cce723425cbbal133d00e6872290d2d49ef 
0, 
serialNumber=c8e8dc20f7ed71575c1b770 
71ac41ad68149b2c52d376aa00fd9b96da4 
a h a V 6fc1f8, cn=Ghansham Jibhau Jadhav 
Date: 2022.07.19 15:40:09 +05'30' 
(a. जि. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२१/प्र.क्र. ०७/ योजना-१ 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास 


यंत्रणा, जळगाव. 


. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जळगाव. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पालघर. 

. उप संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, रुरबन, बांधकाम भवन, मुंबई 
. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

. वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई ४ ०० ०३२ 

९. 


कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, ग्रामविकास विभाग 


१०.निवडनस्ती/ योजना-१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


